महाराष्ट्र शासन 


क्र.प्रतिनि-२०१८/२७६/प्र.क्र.३७/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- 9§.019.209¢ 
प्रति, 

सह सचिव/उप सचिव, (आस्था) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

विषय- अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्याबाबत - 


(१) Joint Controller १ (Government employee) - General Dept. 
(2) Joint Controller 2 (Government employee) - General Dept. 


संदर्भ- समक्रमांकाचे शासन पत्र दि.०३/०३/२०१८ 


महोदय/महोदया, 


महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी कार्पोरेशन लि. या कार्यालयातील (9) Joint Controller १ 
(Government employee) - General Dept. (२) Joint Controller 2 (Government employee) - General 
Dept. ही पदे मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. यासाठी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
मंत्रालयीन विभागातील अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्यात आल्या होत्या. तथापि 
उपरोक्त पदे भरण्याबाबत अंतिम दिनांकापर्यंत इच्छुकता प्राप्त झालेल्या नसल्याने, मंत्रालयीन विभागातील अवर 
सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून पुनश्च: दि.३०/०७/२०१८ पर्यंत इच्छुकता मागविण्यात येत आहेत. 


२. आपल्या विभागातील सर्व अवर सचिवांना सदर प्रतिनियुक्‍तीबाबत अवगत करावे. इच्छुक अवर सचिवांचे 
मागील पाच वर्षांचे गोपनीय अहवाल (छायांकित प्रती) व पत्रासोबत जोडलेल्या विवरण पत्रामधील वैयक्तिक 
माहिती या विभागाकडे तात्काळ पाठवावी, ही विनंती. तसेच इच्छुक अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍तीसाठी निवड 
झाल्यास त्यांना संबंधित विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा कसे याबाबतही कृपया अभिप्राय द्यावेत. 


३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०७१६१५४३३२०१०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात आले आहे. 


आपला विश्वासू, 
वी : व 
Bhimrao 0५10 जणच र 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत- 
१) महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी कार्पोरेशन लि. यांचे दि.०५/०६/२०१८ चे पत्र 
२) विवरणपत्र 


प्रत - 9) महाराष्ट्र इन्फर्मेशान टेक्नालॉजी कार्पोरेशन लि. 
२) कार्यासन १४ संग्रहार्थ 


झासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/२७६/प्र.क्र.३७/का-१४ 


अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
| अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 

२ | जन्मदिनांक 

3 | शैक्षणिक अहंता 

४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

५. | मागील ३ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 

६ | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 

७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केळे आहे का? 

(लागू असल्यास) 

८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) आतया ee 
(प्रतिनियुक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 

एकूण कालावधी 

९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून 3 वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 

वि o संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 

7 q | प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


G: Maharashtra Information Technology Corporation Ltd. 
(A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA ENTERPRISE) 


June 05, 2018 


To 

Additional Chief Secretary 

General Administration Dept (GAD) 
Mantralaya, Mumbai 


Subject : Reminder for providing Joint Controllers (Government Employee) Resources required 
for E-Examination Cell. 


Dear Sir, 
Kindly refer the letter dated February 08, 2018 for providing Joint Controllers for E-Examination Cell. 
| की We have been following up with Mr Gurav (GAD) to provide these Joint Controllers. 


Following are the Scope of Work for the Joint Controllers from General Department. 
1. Joint Controller (Government Employee) - General Dept 
a) Member of Steering Committee. 
b) The Joint Controller 1 is responsible for all operational activities (From department on 
boarding to successful execution of exam. Portal maintenance, management & support). 
c) JC1is the approval authority of all activities related to examination roll out. 
d) Conduct the meeting with Project Manager 1, Department Officials, System Integrator 
(SI) as and when required. 
e) Assign and monitor activities of Project Manager 1. 
( f) JC1 will provides the regular updates to Controller. 
ty A 2. Joint Controller (Government Employee) - General Dept 
a) Member of Steering Committee. 
b) JC2 is responsible for all post exam activities. 
bi 2 5 c) JC2is the decision and approval authority of all activities related to post examination. 
कि) d) 10215 responsible for monitoring & execution of all technical operations & activities. 
Also, JC2 is the decision & approval authority for the same. 


Assign and monitor activities of Project Manager 2. 
\S67 JC2 will provide the regular updates to Controller. 


\\\0 
| 5 WN position for Joint Controllers would be for Under Secretary, Grade Pay Rs. 6,600/-, Class A 
having minimum qualification of graduation. They will be in a full time employment and the 
remuneration would be paid through MahalT. 


Kindly consider the request to provide these resources at the earliest. ce 


gee you, Ae oft i 

en a ee roy og टं os ati | ८ 
5" CHAIRMAN (Mahalr) र ae 3 

| 86% 


7880१ 
4 \ v Room No. 514, 5” Floor, Annex Building, Mantralaya, Mumbai-400032. 
4! क TEL.: +91 22 22026534 « Fax: +91 22 2815087 
E-mail Id: info.mahait@mahait.org * Website: www.mahait.org 


